प्रस्तावना :-- 


चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग रस्ते व ग्रामीण मार्ग रस्ते, प्रमुख 


जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.४२ /नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-२१ मार्च, २०२२. 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र. का-प्रआ/४८६, दिनांक १८/०१/२०२०. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ते व ग्रामीण मार्ग रस्ते, प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांनी 

सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 
चंद्रपूर यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, चंद्रपूर यांचा ठराव विचारात घेऊन चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर तालुक्यातील खालील रस्ते 


दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्याचा व करावयाची नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी | क्रमांक 
(कि.मी.) 
ia चिमूर तळोधी टेकेपार सातारा । इतर जिल्हा । (०/००ते २४/००) २४.०० | प्रमुख जिल्हा 
मासळ नंदारा सरडपार नेरी रस्ता. मार्ग- ८३ २४.०० कि.मी. कि.मी. । मार्ग-१२५ 
२. बामणी ते मासळ तू. मासळ बू. इतर जिल्हा मार्ग | (0/00 ते १०/००) १०.०० । प्रमुख जिल्हा 
करबड मदनापूर विहिरगाव -१११ १०.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१२६ 
रस्ता. 
३. प्रजिमा-३८ ते गदगाव उरकुडापार ते) इतर जिल्हा । (०/०० ते १७/००) १७.०० । प्रमुख जिल्हा 
जिल्हा सिमेपर्यंत रस्ता. मार्ग -८० १७.०० कि.मी. कि.मी. ।मार्ग-१२७ 
५१.०० 
एकूण कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.४२/नियोजन-२ 


परिणामी,रस्ते दर्जोन्नत झाल्यास रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील चंद्रपूर जिल्ह्यातील 
प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५१.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२३६२.५८० + 
५१.००) म्हणजेच २४१३.५८० मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५१.०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (१३२१.१५०-५१.००) म्हणजेच १२७०.१५० कि.मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२१११५०२९५८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


gitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 


४: 
GANPAT SANDIPAN ५५५ 
2.5.4.20=3021bf955fefd7 1ffadSdd7c97769147f1 9aca6383a1 2fedécff4 
pseudonym=44879507A55BADCE1 C62B2D52FC25354CE08SDFF, 
erialNumber=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCAQE9FOD 1 37FEABOB 


BCB16CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 
Date: 2022.03.21 11:52:46 +05'30' 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, नागपूर. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2024 च्या रस्ते सुचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर . 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 
५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, artes 
७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


